जल जीवन Farm कार्यक्रमांतर्गत वर्धा जिल्ह्यातील 
नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या अंदाजपत्रकास व 
आराखड्यास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः सुप्रमा - २०२२/प्र.क्र.१८५२/पापु १३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: २६ डिसेंबर, २०२२. 
वाचा:- 


-0 


) शासन निर्णय क्रमांक जजमि-२०२२/प्र.क्र.८१/पापु-१०, दिनांक ०२ मे, २०२२ 

) केंद्र शासन, जल शाक्‍ती मंत्रालय, यांचे पत्र दि.२१.०६.२०२२ व दि.२८.०६.२०२२ 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा यांचे पत्र क्र.काअ/जिपव/ग्रापापुवि/तांशा/२०२२, 
दिनांक १२.१२.२०२२ 


AN AD 


प्रस्तावना:- 

जलजीवन Part कार्यक्रमातंर्गत संदर्भ क्र. ०३ येथील पत्रान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद, वर्धा यांनीवर्धाजिल्ह्यातील प्रस्तुत २३ नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या आराखड्यास व अंदाजपत्रकास 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देणे तसेच जादा दरांच्या निविदा स्वीकृतीस कार्योत्तर मान्यता देणेचा प्रस्ताव 


शासनास सादर केलेले आहेत. 
त्यानुषंगाने वर्धा जिल्ह्यातील प्रस्तुत २३ नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या आराखड्यास व 
अंदाजपत्रकाससुधारीतप्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
वर्धा जिल्ह्यातील खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या प्रस्तुत २३ नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या सुधारीत 
अंदाजपत्रकास व आराखड्यास खालील अटींच्या अधिन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | योजनेचे नाव तांत्रिक शासन /मुख्य | सुधारित तांत्रिक मुळ 
मान्यता कार्यकारी मान्यता दिनांक | अंदाजपत्रकीय 
दिनांक सुधारीत मुळ 
दिनांक अधिकारी रक्‍कम 
: प्रशासकीय प्रशासकीय 
यांच्या स्तरावर मुळ प्रशासकीय 
मान्यता रक्कमेत 
देण्यात रक्कमेत होणारी 
द्यावयाची होणाऱ्या 
आलेल्या वाढ 
रक्‍कम वाढीची 
प्रशासकीय 
टक्केवारी 
मान्यतेचा 
दिनांक 
a 2 8 4 नि ७ ८ ९ | 90 ० 
मौअभोरा., ता . १९.०९.२०२२ | २२.०९.२०२२ १२.१२.२०२२ Pe ३ 563 
Ea ena ६८३२८५ ८६५३१४ १८२०२९ ६.७८ 
कारंजा 
मौ-बांगडापूर . २०.०४.२०२२ | १७.०६.२०२२ १२.१२.२०२२ 
२ | .आजनडोहता १२०२५१७१ १३०८०३१२ १०५५१४१ ८.७७ 
कारंजा 
5 मौजऊरवाडा . २९.०८.२०२२ | ३०.०८.२०२२ १२.१२.२०२२ ee caus ie oe 
, ठ [००५ र 
कारंजा .ता : र 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा - २०२२/प्र.क्र.१८५२/पापु १३ 


१. उपरोक्त तक्त्यात नमुद सुधारित किंमतीत उर्वरित सर्व कामे विहित मुदतीत पूर्ण करावीत. 


पृष्ठ४पैकी२ 


मौ .चंदेवानी ता. | २०.०४.२०२२ | १२.०७. २०२२ १२.१२.२०२२ 5 

४ । कारंजा ७५७६३२५ ८२१६३६८ ६४००४३ ८.४४ 
कारंजा 
मौनरसींगपूर . २०.०४.२०२२ | ०९.०६.२०२२ १२.१२.२०२२ 

५ | .पांजराता ७४०३५७८ ८०६४०२३ ६६०४४५ ८.९२ 
कारंजा 
मौ.काकडाता. ४.०७.२०२२ १२.०८.२०२२ १२.१२.२०२२ 

ह ला ८८७१५१५ ९१६९७८७ २९८२७२ ३.३६ 
कारंजा 

रं मौसुकळी व. २०.०४.२०२२ | १७.०६.२०२२ १२.१२.२०२२ णी तर 3५% oes 
उमरी ताआर्वी . ी ग ह न 
मौ ..महादापुर ता . | ४.०७.२०२२ १२.०८.२०२२ १२.१२.२०२२ 

Ge ae ३५४०७३५ ३८७४८४० ३३४१०५ ९.४३ 
कारंजा 

i मौफेफरवाडा . | 28.06.2022 | 30.02.2022 | 92.92.2022 र, वाता ळर ३:०२ 
कारंजा .ता न 
मौ.रोहणाता. ३.०५.२०२२ ६.०५.२०२२ १२.१२.२०२२ २ 

शं आर्वी ९३२८४५१ ९८९२७६० ५६४३०९ ६.०४ 
आर्वी 

| मौपाचोड. १८.०४.२०२२ | १७.०६.२०२२ | १२.१२.२०२२ कोक, वा वा व्र 
आर्वी .ता (ठाकूर) ; a ee 
मौसावळापूर व . | २०.०४.२०२२ | १२.०७.२०२२ १२.१२.२०२२ 

१२ | .लहादेवीता ८७१२११३ ९४९९९६२ ७८७८४९ ९.०४ 
आर्वी 
मौ बोथलि . ५.०९.२०२२ ९.०९.२०२२ १२.१२.२०२२ 

१३ | .ता (किन्हाळा) ११६२६६३५ १२४०७८८१ ७८१२४६ ६.७१ 
आर्वी 
मौ.बोरीता. २८.०८.२०२२ | ३०.०८.२०२२ १२.१२.२०२२ 

ss 2 eae ५८१८४१६ ६१९५७८२ ३७७३६६ ६.४८ 
कारंजा 
मौपींपळखुटा . १५.०७.२०२२ | २६.०७.२०२२ १२.१२.२०२२ ९३ ; 

| ongt 93402823 १३९५४९७७ ४५२०५४ ३.३४ 
आर्वी .ता 

ae मौ तळेगांव . २०.०४.२०२२ | ३०.०८.२०२२ १२.१२.२०२२ कर वर ता ae 
आर्वी .ता (रघुजी) | 
मौ .मोरांगणा ता. | २४.०६.२०२२ | १८.०७.२०२२ १२.१२.२०२२ 

१७ १७९६९०११ १९४४२०८५ १४७३०७४ ८.१९ 
आर्वी 
मौ (पांडे) वडगांव . | २०.०४.२०२२ | १७.०६.२०२२ १२.१२.२०२२ 

१८ १२८६५८१८ १३९०१८५५ १०३६०३७ ८.०५ 
.ता आर्वी 
मौ.कवाडीता. २०.०४.२०२२ | १७.०६.२०२२ १२.१२.२०२२ वि oe जा 

१९ | आर्वी ८३४१८९ ८८६२९१५ ५२१०२३ ६.२४ 
आर्वी 
मौआजनगांव व . | २७.०६.२०२२ | २३.११.२०२२ १२.१२.२०२२ 

२० | .जांबूळधरा ता ११५९५०८९ १२५८१३३५ ९८६२४६ ८.५० 
आर्वी 

डा मौ STAIR AT. | ०४.०४.२०२२ | २९.०४.२०२२ १२.१२.२०२२ २ 

१ । आर्वी ९८७०६६० १०७८८९४५ ९१८२८५ ९.३० 
आर्वी 

नज मौ.काचनूरता. १५.०७.२०२२ | २६.०७.२०२२ १२.१२.२०२२ २ 

२२ आवा ५९०४४९८ ६०९६३५९ १९१८६१ ३.२४ 
आर्वी 

5 Al ..एकार्जुन ता. । 04.08.2022 | 08.08.2022 92.92.2022 are टं 

कया ४६२५२६५ ४८९३३२० ६८०५५ ५.७९ 
कारंजा 

अटी 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा - २०२२/प्र.क्र.१८५२/पापु १३ 


२. 


१० 


या योजनेस सहमती दिलेल्या मूळ प्रशासकोय मान्यतेच्या तसेच सुधारीत तांत्रिक मान्यता देतांना 
नमुद केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


. ही योजना पूर्ण झाल्यावरती संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात यावी. संबंधित कार्यकारी 


अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जिल्हा परिषद, वर्धा यांच्याकडून योजना प्रत्यक्षात पूर्ण 
झाली आहे,या आडायाची सूचना मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत योजना ताब्यात 
घेण्यास संबंधीत ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद जबाबदार राहील. योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यावर 
लगेच संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद व संबंधित ग्रामपंचायतचे अधिकारी यांनी 
योजनेची संयुक्तपणे पाहणी आयोजित करावी आणि अशा पाहणीत कोणते ही दोष आढळून 
आल्यास योजना ताब्यात देण्यापूर्वी ते सुधारण्यात यावेत. 


. ही योजना राबविणे, त्याचे परिरक्षण, दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्याधरुन) यासाठी दरवर्षी येणारा आवर्ती 


खर्च भागविण्यासाठी, योजनेतील घसारा किंवा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी संबंधित 
ग्रामपंचायतीस/ जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणती ही मदत मिळणार नाही. 


. सदर योजना पुर्ण झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेने ( संबधित ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद) 


योजना हंस्तातरित करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच योजनेचे लेखे बंद करण्यात यावेत. 


. सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानुसार राज्यातील २१% पाणी पुरवठा योजना या देखाभाल 


दुरुस्ती अभावी, वीज देयक न भरल्यामुळे ( Poor maintenance/nonpayment of electricity of 
bills) बंद पडल्या असल्याचे दिसून येते. यास्तव सदर योजना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्याच्या 
दृष्टीने पाणीपट्टी दरामध्ये आवश्‍यकतेनुसार वाढ करण्याची जबाबदारी संबधित ग्रामपंचायत/जिल्हा 
परिषद यांची राहील. 


. हगणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
. प्रस्तुत योजना कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्सुधारीत केली जाणार नाही याची जबाबदारी जिल्हा 


परिषदेची राहील. 


. या योजनेस मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच सुधारीत तांत्रिक मान्यता देतांना नमुद केलेल्या अटी 


व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


werd निविदा प्रक्रिया योग्यप्रकारे पार पाडण्यात आली आहे,याची खातरजमा जिल्हा परिषद 


स्तरावर करण्यात यावी. 


०२. सदर परिशिष्ट-अ मधील प्रस्तुत २३ योजनांच्या किंमतीतील वाढीव खर्च हा जल जीवन मिशन 
कार्यक्रमांतर्गत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा व 
त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 

०३. वर्धा जिल्ह्यातील प्रस्तुत २३ योजनांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ही वित्त विभागाच्या दिनांक 
१७.०४.२०१५ च्या क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ या शासन निर्णयातील भाग पहिला, 


पृष्ठ४पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा - २०२२/प्र.क्र.१८५२/पापु १३ 
उपविभाग-३ मधील अ.क्र. ६ (सहा) परिच्छेद क्र. २७ (अ) अनुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार देण्यात येत आहेत. 
०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥१०॥8॥०७॥॥.9०५.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१३१८०३००९०२८ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
री Digitally signed by RANI DEELIPRAO DEOKATE 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. RANI aa 


SANITATION DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b0869a90562f87b9afb32e69166c729 

D F F [_ | 2 R A O b50fd795952e7aeb9091b613d5a868aa7, 
pseudonym=EBDDE6E6DC46959920B4201DA 
4C1EADA80A905B3, 


serialNumber=BBD64806F9A7A26899A43E3A 
D ) F O KA ae F 95A0566B762C44B895D6316615D2932D87DE 
FEEE, cn=RANI DEELIPRAO DEOKATE 


Date: 2022.12.26 17:03:49 +05'30' 
(राणी देवकत्ते) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन. 


vs 
3) 
Oo ष्क 


मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधान परिषद. 
मा.विधान मंडळ सदस्य (स्वी 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी,वर्धा. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा. 
महालेखापाल, लेखापरिक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र १, मुंबई 
अभियान संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता FSM, बेलापूर, नवी मुंबई. 
१०) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, नागपूर. 
११) अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,नागपूर. 
१२) संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर,नवी मुंबई. 
१३) आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
१४) वरिष्ठ भुवैज्ञानिक,भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 
१६) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, अमरावती. 
१७) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद,अमरावती. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


2? र. EO a स 


aon 


१८) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

29) मु.अ.तथावि.का.अ.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
२२) कार्यासने (पापु-०४ व २०), पा.पु.वस्व.वि.,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

२३) निवड नस्ती कार्यासन पापु-१३. 


पृष्ठश्‍४पैकी४ 


